उन्नत शेती- समृद्ध होतकरी मोहिम राबविणेबाबत 
मार्गदर्शक सूचना (सन२०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १० ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ: 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दिनांक २७ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन दि.२७ एप्रिळ, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, उन्नत शोती समृद्ध होतकरी मोहिम सन २०१८- 
१९ या वर्षात राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांमधील 
अ.क्र.४.५.१, आ मध्ये, प्रचलित योजनांमधील यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत अनुज्ञेय ट्रॅक्टर चलित / स्वयं चलित 
(self- Propelled) कृषी यंत्र व औजारे (basket of machines/implements) निश्चित करण्यात आली आहेत. सदर 
कृषी यंत्र व अवजारांच्या यादीमध्ये सिंगलळ/डबळल पल्टी नांगर या औजाराचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

दि. २७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये कृषी यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत अ.क्र.४.५.१, आ मध्ये 
विहित केलेल्या कृषी यंत्र व औजारे (basket of machines/implements) मध्ये सिंगलळ/डबल पल्टी नांगर या 
औजाराचा समावेश करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१५१७०५६५०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 


S h r | ka Nn t ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 bee(fff 
aa62085c34db6bfd8c, 


C h a Nn d fa ka Nn t A n d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a9 


5f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2018.10.10 15:22:08 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-ओ 


३. मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. मा. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, , मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. मा. अ.मु.स. (नियोजना), नियोजन विभाग, , मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. सचिव. (कृषी), कृषी विभाग, , मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई. 

१०. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

११. कुलगुरु, कृषी विद्यापीठे (सवी 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, दिनकरराव देसाई मार्ग, 
गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-६५ 

१४. जिल्हाधिकारी (सवी 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६. सर्व उप सचिव/सह सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. सर्व संचालळक/ सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

१८.विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

१९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

२०. प्रकल्प संचालक (आत्मा) (सर्व) 

२१. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई-नागपूर/लेखापरिक्षा /(लेखा व अनुज्ञेयता) 

२३. निवड नस्ती (कार्यासन १४-ओ) 


